RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष 


५ , 


अंक १९ ] 


मंगळवार , फेब्रुवारी ५ , २०१ ९ / माघ १६, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २० , किंमत : रुपये ९.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ३८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९ ६३. 

क्रमांक शिकाना.०७१८ / प्र.क्र .४/ २१ - स . -महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६३ 
( १ ९ ६४ चा महा. २०) याचेकलम ५ ई तसेच कलम ६० चे पोट -कलम (१ ) आणि पोट - कलम ( २ ) चे खंड ( अ -३), ( अ-४ ), 
( अ-५), ( अ-६ ) व ( ब-१) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर 
सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम, १९ ६७ यांमध्ये 
आणखी सुधारणा करण्यासाठी, करण्याचे योजिलेल्या नियमांचा पुढील मसुदा हा , त्यामुळे बाधा पोचण्याची शक्यता असलेल्या 
सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६० च्या पोट -कलम (३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा , महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक ४ मार्च २०१९ 
रोजीकिंवा त्यानंतरविचारात घेण्यात येईल . 

२. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, नवीन मध्यवर्ती इमारत , ३ रा मजला, पुणे ४११ ००१ यांच्याकडे उपरोक्त दिनांकापूर्वी, 
उक्त मसुद्यासंदर्भात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती व सूचना प्राप्त होतील त्या शासन विचारात घेईल . 

नियमांचा 

मसुदा 
या नियमांना महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) ( पहिली सुधारणा) नियम, २०१९ असे म्हणावे. 
२ . महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम, १९ ६७ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “I 

“ मुख्य 
करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम ४ मध्ये , 


१ . 


नियम असा 


प्रकरण - एक ब नंतर पुढील प्रकरण समाविष्ट करण्यात येईल : 


भाग चार - ब - ३८–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब, फेब्रुवारी ५, २०१९ /माघ १६, शके १९ ४० 


" प्रकरण - एक क 


इलेक्ट्रॉनिक व्यापाराद्वारे पणन 


४ -प. इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ स्थापन करणे / त्याचे प्रचालन करणे.- (१) राज्य शासन किंवा शासकीय 
अभिकरणेकिंवा कोणतीही व्यक्ती, ई-व्यापाराकरिता सुरक्षित वेबआधारित पोर्टल ( वेबआधारित सॉफ्टवेअर उपयोजन ) व 
यथायोग्य भ्रमणध्वनी उपयोजन यांच्या स्वरूपात इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ ( ईटीपी) विकसित करील व त्यावर जागा उपलब्ध 
करून देईल . या इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठाची किमान वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे असतील : 


- 


.. 


( अ) वेब आधारित पोर्टल (दालन ) आणि यथायोग्य भ्रमणध्वनी उपयोजन यांस माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम , २००० 
( २००० चा २१) व त्याखाली केलेले नियम यांन्वये, आणि त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये 
आवश्यक असल्याप्रमाणे सर्व सुरक्षाविषयक अनुपालने ( जसे की , ई-प्रशासन धोरण, डब्ल्यू ३ सी, इनक्रिप्शन, एस एस एल 
प्रमाणपत्र, इत्यादी) असतील . 

( ब ) इतर इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठांसोबत आंतर- कार्यशीलता. 
( क ) ऑनलाईन ई- प्रदानांसाठीचे एकात्मिक प्रदान गेटवे. 
(ड ) हितसंबंधित व्यक्तींना लघु संदेशाद्वारे माहिती प्रसारित करण्याकरिता एकात्मिक लघु संदेश गेटवे . 
(ई) हितसंबंधित व्यक्तींना माहितीकिंवा अहवाल प्रसारित करण्यासाठी ई-मेल सुविधा. 
( फ ) विषयसंबंधित व आलेखी अहवाल यांकरिता डॅशबोर्ड. 
(ग ) इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठाशी संबंधित सहाय्यासाठी मदतकक्ष सुविधा . 
(ह ) सर्व हितसंबंधितांसाठी प्रशिक्षण सुविधा. 

( आय) इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठविषयक कार्यचालनात्मक मार्गदर्शक सूचना किंवा प्रणाली प्रलेखन. 
(२ ) ई- व्यापार करण्याकरिता सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल ( वेब आधारित सॉफ्टवेअर उपयोजन ) आणि यथायोग्य 
भ्रमणध्वनी उपयोजन यांच्या स्वरूपातील इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठामध्ये पुढील कृतिकार्यक्रमही असतील : 

( अ ) हितसंबंधित व्यक्तींची नोंदणी ; 
( ब) इलेक्ट्रॉनिक व्यापाराकरिता आगाऊ बुकिंग सुविधा ; 
( क ) कृषि उत्पन्न आवकचा अभिलेख ठेवणे; 
( ड ) मापदंड व प्रमाणपत्रनिर्धारणाचा अभिलेख ठेवणे ; 
(ई) कृषि उत्पन्नाच्या गुणवत्तेनुसार यथोचित व्यवस्थापन (lot management) ; 
( फ ) कृषि उत्पन्नाच्या इलेक्ट्रॉनिक व्यापारास प्रारंभ करण्याकरिता बोलीविषयक तयारी करणे ; 

(ग ) किंमत बोलीची सुविधा, जिच्यामध्ये खरेदीदार बँकेने संबंधित व्यापाऱ्यास किंवा खरेदीदारास बोलीच्या वेळी 
पुरविलेली बँक हमी-नि - गतिशील पत- कर्ज मर्यादा प्रदर्शित करण्याची व्यवस्था असेल ; 

(ह ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून किंमतीची माहिती प्रसारित करणे [ जसे दर्शकफलक ( एल एफ डी ), लघु संदेश 
( एस.एम.एस.) इ. ] ; 

( आय ) एकात्मिक इलेक्ट्रॉनिक वजन मापन यंत्राद्वारे कृषि उत्पन्नाचे प्रत्यक्ष वजन मिळविणे ; 
( ज ) विक्री करार, 

विक्री देयक आणि इतर देयकेकिंवा बीजक किंवा पावत्या तयार करणे ; 
( के ) एकात्मिक प्रदान ( गेटवे) पद्धतीचा ( जसे . डेबिट कार्ड , क्रेडिट कार्ड, नेटबँकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी इ.) 
वापर करून हितसंबंधित व्यक्तींना ई- प्रदान करणे ; आणि 

( ल ) कृषि उत्पन्न जावकचा अभिलेख ठेवणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी ५, २०१ ९ / माघ १६, शके १९ ४० 


३ 


४ - क्यू . इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ स्थापन करण्यासाठी लायसन देणे.- (१) कृषि उत्पन्नाचा व्यापार करण्यासाठी 
इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ स्थापन करण्यास व चालवण्यास इच्छुक असलेली कोणतीही व्यक्ती, लायसन मिळण्यासाठी किंवा 
त्याचे नवीकरण करण्यासाठी, उप नियम (२) मध्ये नमूद केलेल्या लायसन फीसह, नमुना- जे मध्ये उक्त नमुन्यात विनिर्दिष्ट 
केलेल्या कागदपत्रासह संचालकाकडेकिंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याकडे लेखी स्वरूपात अर्ज करील. 

( २) इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ स्थापन करण्यासाठीची लायसन फी रुपये ५०,००० इतकी असेल . 

( ३) इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ स्थापन करण्यासाठीच्या लायसनकरिता अर्ज करताना, रुपये २० लाख इतकी बँक हमी 
पतदारी प्रमाणपत्रासह जमा केली जाईल . 

अशा बँकहमीची मुदत संपण्यापूर्वी तिचे वेळोवेळी नवीकरण करण्यात येईल आणि नवीकरण केलेली बँकहमी 
संचालकाकडे सादर केली जाईल. तसे न केल्यास, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ स्थापन करण्यासाठीचे लायसन निलंबित केले 
असल्याचे मानण्यात येईल. 

( ४) इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ स्थापन करण्यास व चालविण्यास इच्छुक असलेली कोणतीही व्यक्ती, परीक्षण 
सुविधा, साठवण सुविधा , लॉजिस्टिक सुविधा यांसाठी पायाभूत सुविधांची तरतूद करील आणि तिने कृषि उत्पन्नाचे इलेक्ट्रॉनिक 
पद्धतीने वजन, रकमेचे प्रदान व पोचवणी करण्याबाबतच्या सेवांची तरतूद केली पाहिजे. 

(५ ) उप -नियम (१) अन्वये केलेला अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर , संचालक किंवा त्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी, नमुना डी -१ 
मध्ये तयार केलेल्या नोंदवहीमध्ये असा अर्ज प्राप्त झाल्याचा दिनांक नमूद करील. अर्जाची तपासणी केल्यानंतर आणि आवश्यक 
लायसन फी जमा केली असल्याची निश्चिती केल्यानंतर , संचालक किंवा त्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी, अर्जासोबत सादर 
केलेल्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करील आणि वरील उप नियम ( ४) मध्ये तरतूद केल्यानुसारनिर्माण केलेल्या पायाभूत 
सुविधांची पडताळणी केल्यानंतर, अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या कालावधीच्या आत अर्जदारास नमुना- के मध्ये लायसन 
जारी करील. 

४ -र. इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठाच्या लायसनधारकाचे दायित्व. (१) इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ लायसन 
धारक , वेळच्या वेळी सर्व व्यवहारांची नोंद करील आणि महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या पोर्टलवर, ॲगमार्क नेटवर किंवा 
संचालकाने विहित केलेल्या समतुल्य नमुन्यात बाजाराची माहिती प्रदर्शित करील. 

( २) इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ लासनधारक , कोणताही भेदभाव न करता अथवा अनुग्रह न ठेवता, व्यापार 
लायसनसाठीचा अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत, व्यापार लायसन सर्व पात्र व्यापाऱ्यांना निर्गमित करील. 

४- स. कलम ५ ह खालील अर्ज.- भारत सरकारच्या ई-व्यासपीठाशी संलग्न होण्यास इच्छुक असणारा, नियम ४ - क्यू 
खालील लायसनधारक, त्या शासनाकडून विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व अशा रीतीने अर्ज करील. ” 
३. मुख्य नियमांच्या नियम ६ नंतर, पुढील नियम समाविष्ट करण्यात येईल : 

इलेक्ट्रॉनिक व्यापारासाठी व्यापार लायसन.-(१) नियम ६ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , 
इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठावरील व्यापारी म्हणून, काम करू इच्छिणारी कोणतीही व्यक्ती, नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी किंवा, 
यथास्थिति , त्याच्या नवीकरणासाठी संचालक , पणन, याने विनिर्दिष्ट केलेल्या परंतु प्रती इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ रुपये ५०० 
पेक्षा अधिक असणार नाही इतक्या फीचे प्रदान करून नमुना - ल मध्ये ऑनलाईन अर्ज करील आणि नोंदणीसाठीची पुढील माहिती 
देखील संगणकावर ( अपलोड) टाकील : 

( अ) अर्जदाराचे आधार कार्ड क्रमांक (यूआयएडीआय कार्ड) ; 


“ ६ अ . 


: 


भाग चार - ब -३८–१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब, फेब्रुवारी ५, २०१९ /माघ १६, शके १९ ४० 


( ब ) भागीदारी संस्था / कंपनी / न्यास / सोसायटी यांच्याबाबतीत, नोंदणी प्रमाणपत्र आणि अर्जदाराचे प्राधिकार पत्र ; 


( क ) पॅनकार्डची प्रत ; 


( ड ) त्याच्या व्यवसायाच्या ठिकाणाचा सर्वसाधारण पत्ता ; 
( ई) व्यापार करावयाचे कृषि उत्पन्न साठविण्याकरिता वखारीचा पत्ता ; आणि 

( फ ) वस्तू व सेवा कर नोंदणीचा (जीएसटी) पुरावा. 
( २ ) खाजगी बाजारासह कोणत्याही बाजार समितीने लायसन दिलेले सर्व अडते ( कमिशन एजंट ) यांना बाजार 
समितीकडून , किंवा, यथास्थिति , खाजगी बाजाराकडून , इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठासाठी सूचिबद्ध करण्यात येईल. तथापि , 
व्यापारी म्हणून सहभाग घेऊ इच्छिणाऱ्या अडत्याला ( कमिशन एजंटला), या नियमाच्या उप -नियम (१) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
स्वत : ची नोंदणी करून घ्यावी लागेल. 

( ३) इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठावरील व्यापाराकरिता, बाजार समितीमधील किंवा खाजगी बाजारामधील दलालीची 
पद्धत , याद्वारे बंद करण्यात आली आहे . 

( ४) संचालक, पणन किंवा त्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी हा व्यापाऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठीचा सक्षम प्राधिकारी 
असेल . 


( ५ ) तीन वर्षांसाठी वैध असलेले डिजिटल स्वरूपात स्वाक्षरी केलेले नोंदणी प्रमाणपत्र व नोंदणीच्या नवीकरणाबाबतचे 
प्रमाणपत्र , नमुना -म मध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून निर्गमित करण्यात येईल. ” 
४. मुख्य नियमांच्या नियम २० मध्ये उप नियम (३) नंतर , पुढील उप नियम जादा दाखल करण्यात येईल : 

“( ४) ( अ) ई-व्यासपीठामार्फत व्यापार केल्या गेलेल्या कृषि उत्पन्नाच्या रकमेचे प्रदान हे, विक्रेत्याला वेळच्या वेळीच 
म्हणजे विक्रीचा व्यवहार केला असेल त्याच दिवशी किंवा जास्तीत जास्त त्याच्या दुसऱ्या दिवशी इलेक्ट्रॉनिक 
व्यासपीठाच्या माध्यमातून करण्यात येईल. 
( ब) विक्रेत्याला रक्कम प्रदानाची पद्धती ही , सुरक्षित प्रदान प्रवेशद्वार ( गेटवे) अशा प्रकारची असेल, ती म्हणजे, 

( एक ) शासकीय भ्रमणध्वनी (उपयोजन ) ॲपद्वारे ; 
(दोन ) डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डाद्वारे ; किंवा 

( तीन ) एनइएफटी / आरटीजीएस याद्वारे आधार प्रमाणीकरण पध्दतीने . ”. 
५. मुख्य नियमांस जोडलेल्या नमुना-ड नंतर, पुढील नमुना समाविष्ट करण्यात येईल 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब, फेब्रुवारी ५, २०१९ /माघ १६, शके १९ ४० 


नमुना ड -१ 

नियम ४ क्यू ( ५ ) पहा ] 
कृषि उत्पन्नाच्या थेट पणनासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ स्थापन करण्यासाठी लायसनधारकांची नोंदवही 
अनुक्रमांक | अर्जदाराचे | लायसनसाठी बँक हमी पतदारी निर्गमित लायसन फी लायसन | लायसनची शेरा 
देण्याचा प्रमाणपत्राचा केल्याचा (रुपयांमध्ये ) | क्रमांक 

मुदत 
इलेक्ट्रॉनिक झाल्याचा दिनांक व दिनांक दिनांक चलान 

व 
व्यापार दिनांक तिच्या 

क्रमांक दिनांक 

सही 
व्यासपीठाचे 

नवीकरणाचा 
नाव व पत्ता 

दिनांक 


व 


अर्ज प्राप्त 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


८ 


१० 


" 


६. मुख्य नियमांस जोडलेल्या नमुना - आय नंतर , पुढील नमुने समाविष्ट करण्यात येतील : 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब , फेब्रुवारी ५, २०१ ९ / माघ १६, शके १९ ४० 


“ 


नमुना जे 


[ नियम ४ - क्यू ( १) पहा ] 
इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ स्थापन करण्याकरिता लायसनच्या मंजुरीसाठी किंवा त्याच्या नवीकरणासाठी अर्ज 


दिनांक : 


प्रति , 
संचालक, पणन , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


मी / आम्ही 

( नाव)............ ( पत्ता) 

( दूरध्वनी 
क्रमांक ) इमेल पत्ता.. 

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ स्थापन करण्यासाठी लायसन मंजूर करण्यासाठीकिंवा 
लायसनचे नवीकरण करण्यासाठी अर्ज करीत आहे/ आहोत. त्याकरिता आवश्यक असलेली कागदपत्रे या सोबत जोडली आहेत. 
मी वर उल्लेखिलेले लायसन मिळण्यासाठी नियमांनुसार आवश्यक ती रु. इतकी लायसन फी भरण्यास तयार व इच्छुक 
आहे. कृपया लायसन मंजूर करावे, ही विनंती. 


......... 


आपलाविश्वासू , 


( अर्जदार ). 
या अर्जासोबत पुढील कागदपत्रे सादर केली आहेत : 
१. विधिसंस्थापन किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र ; 
२. संस्थापन समयलेख किंवा संस्थापन नियमावली ; 
३. कार्यचालन आणि कामकाजविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे ( अर्जदाराकडून पुरविण्यात येत असलेल्या पायाभूत सोयी व सेवा 

आणि त्यांच्या वापरासाठीचे आकार ) ; 
४. सर्वमालक किंवा भागीदार किंवा संचालक यांचे नाव, पत्ता व संपर्काचा तपशील ; 
५. लायसन फी भरल्याच्या पुष्ट्यर्थ कोषागार चलान ; 
६. पॅन कार्ड ; 
७. पतदारी प्रमाणपत्र ; 
८. नियमांमध्ये तरतूद करण्यात आलेली बँक हमी ; आणि 
९. अर्जदार अधिनियमाच्या आणि त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमांच्या सर्व तरतुदींचे पालन करील आणि त्यांचा भंग 

केल्यास लायसन रद्द होण्यासह अन्य कारवाईस तो पात्र असेल अशा आशयाचे हमीपत्र किंवा शपथपत्र. 


लागू नसेल ते खोडावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब, फेब्रुवारी ५, २०१९ /माघ १६, शके १९ ४० 


नमुना के 


[ नियम ४ क्यू ( ५ ) पहा ] 
इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ स्थापन करण्यासाठी लायसन 


.......... 


(पत्ता ) येथे इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ स्थापन 
करण्यासाठी रु . 

एवढी रक्कम प्रदान केल्यावर 
( नाव ) ( पत्ता ) 

दूरध्वनी क्रमांक 
(यात यानंतर ज्याचा निर्देश लायसनधारक असा करण्यात आला आहे ) यास महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम, १ ९ ६३ , महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम,१९ ६७ यांच्या तरतुदींस अधीन राहून, पुढील 
शर्तीवर याद्वारे लायसन देण्यात येत आहे. त्या शर्ती म्हणजे, 

१. लायसनधारक हा उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींचे आणि त्याकरिता लागू असलेल्या नियमांचे आणि माहिती 
तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० ( २००० चा २१ ) याच्या तरतुदींचे त्याखाली केलेल्या नियमांचे तसेच त्या त्या वेळी अंमलात 
असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याचे आणि लायसनधारकाने दिनांक रोजी संचालक, पणन याच्याबरोबर केलेल्या 
कराराच्या शर्तीचेपालन करण्यास बांधील असेल. 

२. हे लायसन अहस्तांतरणीय असेल. 

३. हे लायसन, उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार आणि त्याखाली केलेल्या नियमांनुसार निलंबित किंवा रद्द केले 
जाईल . 

४. हे लायसन निलंबित किंवा रद्द करण्यात आल्यास , ते संचालक , पणन यांच्याकडे परत करण्यात यावे. 

५. संचालक निदेश देईल अशा पद्धतीने लायसनधारक , पुस्तके , नोंदवह्या आणि अभिलेख ठेवील आणि तो , ती 
पुस्तके, नोंदवह्या आणि अभिलेख संचालकाला किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीला तपासणीसाठी उपलब्ध करून 
देईल. 

६. लायसनधारक , संचालकाकडून वेळोवेळी मागणी करण्यात येईल अशी माहिती व विवरणे त्याला सादर करील. 
७. लायसनधारक कोणताही व्यापार भत्ता आकारणार नाही किंवा वसूल करणार नाही. 

८. लायसनधारक , लायसनधारकाच्या रचनेतील कोणत्याही बदलाबाबत संचालकाला कळविल. लायसनधारक , 
वेळोवेळी बँक हमीकरिता केलेल्या नियमांनुसार तिचे नवीकरण करील. 


ठिकाण: 
दिनांक : 


संचालक किंवा अधिकारी, कृषि पणन , 

महाराष्ट्र राज्य . 


लायसनचे नवीकरण 
नवीकरणाचा दिनांक 


ज्या कालावधीसाठी नवीकरण केले | संचालकाची स्वाक्षरी व दिनांक 
तो कालावधी 


संचालक किंवा अधिकारी, कृषि पणन , 

महाराष्ट्र राज्य . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब, फेब्रुवारी ५, २०१९ /माघ १६, शके १९ ४० 


नमूना ल 


[ नियम ६ ए ( १) पहा ] 
नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज 


प्रति , 


इ -व्यापार व्यासपीठ ..... 


वैयक्तिक माहिती 


क्रमांक 


तपशील 


माहिती 


१ 


पहिले नाव 


२ 


मधले नाव 


३ 


शेवटचे नाव 


४ 


लिंग 


आधार कार्ड क्रमांक 


६ 


आधार कार्डाशी संलग्न भ्रमणध्वनी क्रमांक 


७ 


जन्म तारीख 


८ 


यांचा मुलगा/मुलगी/ पत्नी 


10 


पत्ता (रस्ता) 


१० 


शहर/ गाव 


११ 


पोस्ट 


१२ 


पिन कोड 


१३ 


राज्य 


१४ 


जिल्हा 


१५ 


तहसील 


१६ 


ओळखपत्र प्रकार 


१७ 


ओळखपत्र क्रमांक 


१८ 


व्यापार करावयाच्या कृषि उत्पन्नाच्या 
साठवणुकीसाठीच्या गोदामांचा पत्ता 

कंपनी/ व्यापाऱ्यांची माहिती 

राज्य कृ.उ.बा.स. ( एपीएमसी ) 


१ ९ 


नोंदणी स्तर 
नोंदणी प्रकार 


२० 


राज्य (महाराष्ट्र ) 


२१ 


तालुका 


२२ 


कडे नोंदणी 
कंपनी/व्यापाऱ्याचे नोंदणीकृत नाव 
( संचालक , पणन यांच्याकडे नोंदणी 
केल्याप्रमाणे) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५, २०१ ९ /माघ १६ , शके १९ ४० 


९ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२ ९ 


३० 


पॅन क्रमांक 
जीएसटी क्रमांक 
संचालक, पणन यांचे लायसन क्रमांक 
संचालक , पणन यांचे लायसन प्रकार 
भ्रमणध्वनी/ दूरध्वनी क्रमांक 
उपयोगकर्ता ओळख 
परवलीचा शब्द (पासवर्ड ) 
कार्यालयीन इ- पत्र पत्ता 
नोंदणी पोच 
बँक खाते नाव (बँकेच्या तपशिलानुसार) 
बँकेचेनाव 
बँक खाते क्रमांक 
स्थायी खाते क्रमांक 
आय एफ एस सी संकेतांक ( कोड ) 
या पृष्ठ्यर्थ खातेपुस्तक /रद्द केलेल्या 
धनादेशाची प्रत अपलोड करावी 


३१ 


लघु संदेश प्राप्त करा 


इ -मेल प्राप्त करा 


३२ 


३३ 


३४ 


३५ 


३६ 


३७ 


आपला विश्वासू , 


( अर्जदार). 


भाग चार - ब - ३८-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब, फेब्रुवारी ५, २०१९ /माघ १६, शके १९ ४० 


नमुना म 


[ नियम ६ अ ( ५ ) पहा ] 

नोंदणी प्रमाणपत्र 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९ ६३, आणि महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व 
विनियमन) नियम, १ ९ ६७ यांच्या तरतुदींना अधीन राहून, पुढील शर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ 
चालविण्यासाठी रु . 

इतकी रक्कम प्रदान केल्यावर 
( नाव ) .... 

( पत्ता ) 

( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख प्रमाणपत्रधारक असा 
करण्यात आला आहे) यास याद्वारे इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठाचा व्यापारी म्हणून नोंदणी प्रमाणपत्र मंजूर करण्यात येत आहे. 
त्या शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत : 

१. प्रमाणपत्रधारक उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींचे व नियमांचे आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० 
( २००० चा २१ ) याचे आणि त्याखाली केलेल्या नियमांचे व त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याचे 
पालन करण्यास बांधील असेल. 

२. हे प्रमाणपत्र अहस्तांतरणीय असेल. 

३. हे प्रमाणपत्र, उक्त अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार आणि त्याखाली केलेल्या नियमांनुसार निलंबित किंवा रद्द केले 
जाईल . 

४. हे प्रमाणपत्र निलंबित किंवा रद्द करण्यात आल्यास संचालक, पणन यांच्याकडे ते परत करण्यात येईल . 

५. प्रमाणपत्रधारक , संचालक निदेश देईल अशा पद्धतीने पुस्तके , नोंदवह्या आणि अभिलेख ठेवील आणि तो , ती 
पुस्तके , नोंदवह्या आणि अभिलेख संचालकाला किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीला तपासणीसाठी उपलब्ध करून 
देईल. 

६. प्रमाणपत्रधारक , संचालकाकडून वेळोवेळी मागणी करण्यात येईल अशी माहिती व विवरणे त्याला सादर करील. 
७. प्रमाणपत्रधारक , कोणताही व्यापार भत्ता आकारणार नाही किंवा वसूल करणार नाही. 
८. प्रमाणपत्रधारक , प्रमाणपत्रधारकाच्या रचनेतील कोणत्याही बदलाबाबत संचालकास कळवील. 


ठिकाण : 
दिनांक : 


संचालक , कृषि पणन, 

महाराष्ट्र राज्य . 


प्रमाणपत्राच्या नवीकरणाकरिता 
नवीकरणाचा दिनांक 


ज्या कालावधीसाठी नवीकरण केले तो संचालकाची स्वाक्षरी व दिनांक 
कालावधी 


संचालक , कृषि पणन , 


महाराष्ट्र राज्य . ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अनूप कुमार, 
शासनाचे प्रधान सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी ५, २०१९ /माघ १६, शके १९ ४० 


११ 


CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya Annex , Mumbai 400 032 , dated the 5th February 2019 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION ) ACT,1963 . 


No. Shikana -0718 / C.R.4 /21- C. — The following draft of rules further to amend the Maharashtra 
Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation ) Rules, 1967 , which the Government of 
Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) and clauses (a 
3), (a -4 ), (a -5 ), ( a -6 ) and (b -1) of sub -section (2) of section 60 read with section 5E of the Maharashtra 
Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation ) Act, 1963 (Mah . XX of 1964 ) and of all 
other powers enabling it in thatbehalf , is hereby published as required by sub -section ( 3) of section 60 
of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby 
given that, the said draft willbe taken into consideration by the Government of Maharashtra on or after 
the 4th March , 2019. 


2. Any objection or suggestion , which may be received by the Director (Marketing ), Maharashtra 
State , New Central Building , 3rd Floor, Pune 411 001, from any person with respect to the said draft 
before the aforesaid date , will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development 
and Regulation ), (First Amendment) Rules, 2019 . 

2. In rule 4 of the Maharashtra Agricultural Produce Marketing ( Development and Regulation ) 
Rules, 1967 (hereinafter referred to as " the principal Rules ”), after Chapter -IB , the following Chapter 
shall be inserted , namely 


“CHAPTER - IC 


Marketing Through Electronic Trading 


4 - P . Establishment or promotion of Electronic trading platform.- ( 1) The State Government or 
the Government agencies or any person shall get developed and hosted Electronic trading platform 
( E.T.P.), in the form of secured web based portal (web based software application ) and suitable mobile 
application therefor. This electronic trading platform shall have the following minimum features , 
namely S 


(a ) web based portal and suitable mobile application therefor shall have all security 
compliances as required under Information Technology Act, 2000 (21 of 2000 ) and the rules 
made thereunder and any other law for the time being in force , (e.g. eGovernance policy, w3c , 
encryption , SSL certificate , etc.) ; 


(b ) interoperability with other electronic trading platforms; 
(c) integrated payment gateway for online e -Payments ; 
(d ) integrated SMS gateway for dissemination of information to stakeholders through SMS ; 
(e) e -mail facility for dissemination of information or reports to stakeholders ; 
(f) dashboard for textual and graphic reports ; 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब, फेब्रुवारी ५, २०१९ /माघ १६, शके १९ ४० 


( g) help desk facility for support related to electronic trading platform ; 
(h ) training facility to all stakeholders ; and 
( i) operational Guidelines or system documentation of electronic trading platform . 


( 2 ) Electronic trading platform in the form of secured web based portal (web based software 
application ) and suitable mobile application therefor shall also have the following functionality for 
conducting trading thereon , namely : 


(a ) registration of stakeholders ; 
(b ) advance Booking facility for electronic trading; 
( c) record keeping of arrivals of agricultural produce; 
(d ) record keeping of assaying parameters and certificate; 
(e ) lotmanagement as per the quality of agricultural produce ; 
( bid preparation to initiate electronic trading of agricultural produce ; 

( g) facility of price bidding which shall have feature of displaying (at the time of auction ), Bank 
Guarantee -cum - dynamic Cash Credit limit provided by buyers Bank to the respective trader or 
buyer ; 

(h ) dissemination of price information through electronic media ( e.g. display boards (LFD ), 
SMS , etc.); 

(i) capturing actual weight of agricultural produce through integrated electronic weighing 
scale ; 

(j) generation of sale agreement, sale bill and other bills or invoice or receipts ; 

(k ) e -Payment to stakeholder using integrated payment gateway (e.g. debit card , credit card , 
net banking, RTGS, NEFT , etc.); and 

(1) record keeping of dispatch of agricultural produce . 

4 - Q Issuance of Licence to establish Electronic trading platform.- (1 ) Any person desiring to 
establish and run an Electronic trading platform for trading in agricultural produce shall make an 
application in writing to the Director or the officer authorized by him in FORM -J for grant of a License 
or renewal thereof , alongwith document specified in the said Form , with license fee as mentioned in 
sub -rule (2 ) . 


( 2 ) The License fee for establishing an Electronic trading platform shall be Rs. 50,000 . 

( 3) A Bank Guarantee worth Rs. 20 lakh shall be deposited with the Director , while applying for 
License to establish an Electronic trading platform alongwith solvency certificate . 


Such Bank Guarantee shall be renewed , from time to time, before its expiry and the renewed 
Bank Guarantee shall be submitted to the Director. In case of failure to do so , the licence for E -trading 
platform shall be deemed to be suspended . 


(4 ) Any person desiring to establish and run an Electronic trading platform shall provide the 
infrastructure for assaying facilities , storage facilities , logistic facilities and should provide for services 
of electronic weighing, payment and delivery of the agriculture produce . 

(5 ) On receipt of the application made under sub -rule (1), the Director or the officer authorized 
by him shall record the date of receipt of such application in the Register maintained in FORM D - 1 . 
On examination of the application and ascertaining that the necessary license fee has been deposited , 
the Director or the officer authorized by him shall verify all the documents submitted along with the 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब, फेब्रुवारी ५, २०१९ /माघ १६, शके १९ ४० 


१३ 


application and after verifying infrastructure which has been created as provided in sub -rule (4 ) above , 
shall issue the license in FORM -K to the applicant within a period of thirty days from the date of receipt 
of the application . 


4 -R . Obligation of Licensee of Electronic trading platform . — ( 1) The Electronic trading platform 
license - holder shall record all the transactions on real time basis and display market information on 
portal of the Maharashtra State AgriculturalMarketing Board , Ag Mark Net or equivalent in the format 
prescribed by the Director. 


( 2) The Electronic trading platform license -holder shall issue trading licenses to all the eligible 
traders without discrimination or favour within a period of seven days from its receipt of an application 
therefor. 


4 - S . Application under section 5H.- The license -holder under rule 4Q desiring to link to the 
E -Platform of the Government of India shall make an application in the form and manner as may be 
fixed by thatGovernment.”. 


3 . 


After rule 6 of the principal rules , the following rule shall be inserted : 


" 6A . Trading Licences for Electronic trading.- ( 1) Notwithstanding anything contained in rule 6 , 
any person desiring to operate as a trader on the Electronic trading platform shall make an online 
application for certificate of registration or renewal thereof, as the case may be , in FORM -L alongwith 
online payment of the fees specified by the Director of Marketing , but not being in excess of Rs. 500 
per electronic trading platform and shall also upload the following information for registration , 
namely - 


( a ) Aadhar Card Number (UIADI Card ) of applicant; 

(b ) in case of a firm / company / trust/Society , the Certificate of Registration and Authority 
Letter to applicant; 


( C ) copy of PAN Card ; 


(d ) address of ordinary place of his business ; 


( e ) address ofwarehouse for storage of agriculture produce to be traded ; and 


( proof of Goods and Services Tax Registration (GST) Number. 


( 2 ) All commission - agents licensed by any Market Committee including a Private Market shall 
be listed on Electronic trading platform by the Market Committee or the Private Market, as the case 
may be. However , a Commission Agent, who wants to participate as a trader shall have to register 
himself as mentioned in sub -rule ( 1 ) of this rule . 


( 3) The system of broker is hereby discontinued in Market Committee or Private Market for 
trading on Electronic trading platform . 


(4 ) Competent Authority for registering traders shall be Director of Marketing or the officer 
authorized by him . 


(5 ) Digitally Signed Certificate of Registration , valid for three years and also renewal of 
registration thereof, shall be issued by Competent Authority in FORM - M . 


HTTOR - -36-3 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब, फेब्रुवारी ५, २०१९ /माघ १६, शके १९ ४० 


4. In rule 20 of the principal rules , after sub -rule (3 ), the following sub - rule shall be added , 
namely : 

" (4 ) ( a ) The payment of agricultural produce traded on E - platform shall be made on the same day 
of the sale transaction to the seller on real time basis or in the maximum on next day through 
electronic platform . 

(b ) Mode of payment to the seller shall be through Secured PaymentGateway i.e., - 

(i) by GovernmentMobile APPs; 
(ii) by Debit or Credit Card ; or 


( iii) with Aadhar Authentication mode by NEFT or RTGS .”. 


5. After FORM - D appended to the principal rules , the following FORM shall be inserted , 
namely : 


" FORM D - 1 
[See rule 4 - Q (5 )] 


Register of licence holders for directmarketing of agricultural produce and establishing Electronic 
Trading Platform . 


Sr. 


Name 


Date of 


Date of 


Licence 


Licence Licence 


Remarks 


No. 


and 


Bank 

Solvency 
Guarantee , Certificate 
date of date 


Issuance 


fee Rs. 


No. 


period 


Receipt of 
application 
for licence 


Address 


Challan 


and 


of 


issue and 


No. 


date 


Signature 


applicant 


date of 


and E 


renewal 


trading 
platform 

(2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 


6 . 


After FORM -I appended to the principal rules , the following FORMS shall be inserted , 


namely 


" FORM J 
[ See rule 4 - Q ( 1)] 


Application for grant or renewal of license to establish Electronic Trading Platform : 


Date : 


To . 
The Director of Marketing, 
Maharashtra State , Pune . 


* 


I/We , (Name) 

( Address ) 
( Phone No.) 

having e -mail address 
am /are making an application for the * grant/renewal of License to establish Electronic trading 
platform . The necessary documents as required are enclosed herewith . I am ready and willing to pay 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब, फेब्रुवारी ५, २०१९ /माघ १६, शके १९ ४० 


१५ 


as per Rules , for obtaining the above mentioned license . 


the necessary License fee of Rs..... 
You are requested to grant the license . 


Yours faithfully 


(Applicant) 


The following documents are submitted with this application : 
1. Certificate of Incorporation or Registration , 
2. Memorandum of Association or Articles of Association , 
3. Operational and working guidelines ( Infrastructure and services being provided by applicant 

and charges towards its usage ), 
4. Name, address and contact details of all owners or partners or directors . 
5. Treasury challan in support of having paid the license fee , 
6. PAN Card , 
7. Solvency Certificate , 
8. Bank Guarantee as provided in the Rules , and 
9. Undertaking or Affidavit that the applicant shall abide by all the provisions of the Act and rules 

made thereunder and in case of violation he shall be liable for action including cancellation of 
license . 


* Strike out which is not necessary . 


भाग चार - ब - ३८-३अ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब, फेब्रुवारी ५, २०१९ /माघ १६, शके १९ ४० 


FORMK 


[See rule 4 - Q (5 ] 


.. ) 


Licence for Establishment of Electronic Trading Platform 
Licence is hereby granted to 

.(Name).... 

(Address ) 
Ph.No ......... 

(hereinafter referred to as the licencee ) 
on payment of Rs ..... for establishment of Electronic Trading Platform at 
(address ) ..... 

subject to the provisions of the Maharashtra Agricultural Produce Marketing 
(Development and Regulation ) Act, 1963, the Maharashtra Agricultural Produce Marketing 
(Development and Regulation ) Rules , 1967 , on the following conditions, that is to say : 

1. The licencee shall abide by the provisions of the said Act and the rules applicable therefor and 
the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000 ) and the rules made thereunder and any other law 
for the time being in force , and the conditions of agreement entered into by the licencee 
on ............ with the Director of Marketing. 

2. This licence is not transferable . 

3. This licence may be suspended or cancelled in accordance with the provisions of the said Act, 
and the rules made thereunder. 

4. In the event of suspension or cancellation of this licence , it shall be surrendered to the Director 
ofMarketing. 

5. The licencee shall maintain books, registers and records in the manner, required by the 
Director and shall make them available for inspection to the Director or person authorized by him . 

6. The licencee shall furnish information and returns to the Director as may be required by him 
from time to time . 

7. The licencee shall notmake or recover any trade allowance . 

8. The licencee shall inform the Director of any change in the constitution of the licencee . The 
licencee shall, from time to time, renew the Bank Guarantee as per the rules made therefor. 


Place : 


Date : 


Director or Officer of Agricultural Marketing, 

Maharashtra State . 


For renewal of Licence . 


Date of Renewal 


Period for which renewal 


Signature of Director and Date 


Director or Officer of AgriculturalMarketing , 

Maharashtra State . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी ५, २०१९ /माघ १६, शके १९ ४० 


१७ 


Form L 


[ See rule 6A ( 1)] 
Online Application for Certificate of Registration 


To , 


E - Trading Platform ..... 


Personal Information 


No. 


Particulars 


Information 


1 


First Name 


2 


Middle Name 


3 


Last Name 
Gender 


4 


5 


Aadhar Card No 


6 


Mobile No linked with Aadhar Card 


7 Date of Birth 
8 Son /Daughter/Wife of 
9 Address (Street) 
10 City /Village 
11 Post 


12 


Pin code 


13 


State 


14 District 
15 Tehsil 
16 Photo Id Type 
17 Photo ID Number 
18 Address of Warehouses for storage 
of agriculture produce to be traded . 

Company/Trader Information 
19 Registration Level 

State APMC 
20 Registration Type 

State (Maharashtra ) 
21 Registering with 

Taluka 
22 Registered Name of Company / Trader 

(As Registered with DOM ) 
23 PAN No 
24 GST NO 
25 DOM License No 
26 DOM License Type 
27 Mobile /Landline No. 
28 User ID 
29 Password 
30 Official Email ID 
31 Registration Acknowledgement 

Get SMS 


Get Email 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी ५, २०१ ९/माघ १६ , शके १९ ४० 


32 Bank Account Name (As per bank 

details ) 
33 Bank Name 
34 Bank Account No 
35 Confirm Account No 
36 IFSC Code 
37 Upload Copy Of Passbook / Cancelled 

Check in Support 


Yours faithfully , 


(Applicant) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी ५, २०१९ /माघ १६, शके १९ ४० 


१ ९ 


FORM M 
[ See rule 6A (5 ) ] 

Certificate of Registration 
Certificate of Registration as trader for electronic trading platform 

is hereby granted to 
(Name) 

( Address ). 

(hereinafter referred to 
as the Certificate holder ) 

on payment of Rs.......... to operate on the Electronic 
Trading Platform in the State of Maharashtra , as a trader , subject to the provisions of the Maharashtra 
Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation ) Act, 1963 and the Maharashtra 
Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation ) Rules , 1967, on the following 
conditions , that is to say : 

1. The Certificate Holder shall abide by the provisions of the Act and the rules and the 
Information Technology Act, 2000 (21 of 2000 ) and the rules made thereunder and any other law for 
the timebeing in force . 

2. This Certificate is not transferable . 

3. This Certificate may be suspended or cancelled in accordance with the provisions of the said 
Act, and the rules made thereunder. 

4. In the event of suspension or cancellation of this certificate , it shall be surrendered it to the 
Director of Marketing. 

5. The Certificate Holder shall maintain books, registers and records in the manner, required by 
the Director and shallmake them available for inspection to the Director or person authorized by him . 

6. The Certificate Holder shall furnish information and returns to the Director as may be required 
by him from time to time. 

7. The Certificate Holder shall not make or recover any trade allowance . 

8. The Certificate Holder shall inform the Director of any change in the constitution of the 
Certificate Holder . 


Place : 


Date : 


Director of Agricultural Marketing , 

Maharashtra State . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी ५, २०१ ९/ माघ १६, 


शके १ ९ ४० 


For renewal of Certificate . 
Date of Renewal 


Period for which renewal 


Signature of Director and Date 


Director ofAgricultural Marketing, 

Maharashtra State ." . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANOOP KUMAR , 
Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


